केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
कुळगांव-बदलापूर शहराच्या मलनिस्सारण 
प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता सुधारीत 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- अमृत-२०१७/प्र.क्र.५६६/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र:- अमृत-२०१७/प्र.क्र.५६६/नवि-३३, 
दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१७. 
२. शासन पत्र क्र. अमृत-२०१८/प्र.क्र.३०१/नवि-३३, दिनांक २८ जून, २०१८. 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
राज्यामध्ये सन २०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. अमृत अभियानांतर्गत 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या कुळगांव-बदलापूर 
शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
होती. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या उपांगांच्या किंमतीत झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने कुळगांव- 
बदलापूर शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र 
शासनाकडून मंजूर केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या कुळगांव- 
बदलापूर शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास समक्रमांच्या दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन 
निर्णयाव्दारे दिलेली प्रशासकीय मान्यता संदर्भाधीन शासन निर्णयातील इतर अटी व तरतूदीच्या 
अधीन राहून खालील परिच्छेद क्र.२ व ३ मधील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार सुधारीत करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःअमृत-२०१७/प्र.क्र.५६६/नवि-३३ 


०२. कुळगांव-बदलापूर We मलनिस्सारण प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण 


पुढीलप्रमाणे आहे:- 
Amount (In Rs.) 
कळ No. Name of Sub Works (सन 2092-98 AT मजीप्रा व 
सां.बा.वि. च्या दरसूचीनुसार) 
ii Working Survey 2,09,685 
2 Weir and Diversion Works (including Weir, PS & Pumping 
Main) 
= — ia Interception & Diversion Work (6 no) 1,63,76,781 
| sb | Pumping Main (L = 10 Km) 7,09,53,473 
3 Pumping Stations (6 Numbers) with Pumping Machinery 6,95,60,210 
Sewage Treatment Plant (SBR Technology) 
ळे (10 MLD at Sonivali & 12 MLD at Shirgaon) 00०११२ 
5 Roof Top Solar System for STP at Sonivali and Shirgaon 73,12,500 
Total 42,10,17,900 
Add 12% GST 5,05,22,148 
Net Cost 47,15,40,048 
Say Rs. 47.15 Cr. 
A eee कार्यादेश दिनांकापासून 
ल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
१८ महिने 
०३. कुळगांव-बदलापूर शहर मलनिस्सारण योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति 
आराखडयानुसार सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 
ees | aera राज्य म पहा 
नागरी योजनेची । केंद्र शासनामार्फत aan नागरी स्थानिक 
Se ents: || ae eeadsl गवतात शासनामार्फत ee certs पल 
.| स्थानिक | मंजूर किंमत | अनुज्ञेय अनुदान ayaa aren ज्य संस्थेचा 
क्र. स्वराज्य (डीपीआर | (प्रकल्प किंमतीच्या | 2 os "3 सहभाग (प्रकल्प 
संस्थेचे नाव नुसार) ५०%) किंमतीच्या ars किंमतीच्या 24%) 
किंमतीच्या 24%) 
q 2 3 8 4 & 
कुळगांव- व 7 7 ” 
a | azamR 89.94 23.404 99.192 194 . ११.७८७५ 
6 । कोटी कोटी कोटी कोटी 
नगरपरिषद 
०४. शासन पत्र क्र. अमृत-२०१८/प्र.क्र.३०१/नवि-३३, दिनांक २८ जून, २०१८ अन्वये विहीत 
केल्यानुसार कुळगांव-बदलापूर हाहर मलनिस्सारण या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण कायम राहील. 
०५. सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने उर्वरीत बाबी तसेच अटी व शर्ती शासन निर्णय समक्रमांक 


दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१७ च्या परिच्छेद ४.२ ते ४.१९ तसेच, शासन पत्र क्र. अमृत- 
२०१८/प्र.क्र.३०१/नवि-३३, दिनांक २८ जून, २०१८ प्रमाणे कायम राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःअमृत-२०१७/प्र.क्र.५६६/नवि-३३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१११७५६३९२६२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pand: ig Jotiba Jadh 


Pandurang 10 
Jotiba Jadhav (seats 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, बेलापूर सी.बी.डी., नवी मुंबई. 
११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, ठाणे 
१३. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग 
१४. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे 
१५. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, कोपरी, ठाणे 
१६. मुख्याधिकारी, कुळगांव-बदलापूर नगरपरिषद, जि. ठाणे 
१७. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


